अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर व 
राहुरी तालुक्‍यातील प्र.रा.मा. ८ पासून 
काळेवाडी ते रा.मा.५२ ला जोडणारा रस्ता 
प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१३ जून,२०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र./का.५/साबांप्राविना/रस्ते दर्जोन्नत/प्रआ/अहमदनगर/राहुरी/१६६७/२०१९ 
दि.०८/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी 

संदर्भाधिन पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर व राहुरी तालुक्यातील प्र.रा.मा. 
८ पासून काळेवाडी ते रा.मा.५२ ला जोडणारा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
यांनी सदर रस्ता CoAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा 
होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, अहमदगन यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव 
व जिल्हा परिषद, अहमदगनर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील 
खालील रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७१/नियोजन-२ 


quad 
अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) । क्रमांक 
a: प्र.रा.मा.८ पासून ग्रामीण । (०/०० ते ५/३००) १०.५०० । प्रमुख 
काळेवाडी ते रा.मा.५२ ला | मार्ग- ३७६ | ५.३००कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
जोडणारा रस्ता. ग्रामीण | (५/३००वेर/५०० मार्ग- 
मार्ग-१६९ | 8.200 कि.मी. ढत 
ग्रामीण । (९/५००ते१०/०५०) 
मार्ग- १६८ | 0.440 कि.मी. 
ग्रामीण | (१०/०५० ते१०/५००) 
मार्ग- १५६ ।०.४५० कि.मी. 
एकूण १०.५०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील 

प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण 
लांबी (४१२७.३८० + १०.५००) म्हणजेच ४१३७.८०० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१००६३.२८० - 
१०.५००) म्हणजेच १००५२.७८० कि.मी. इतकी होईल. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१३१७४७३४६४१८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Swaroop Tukaram 


Raipure 


(स्वरूप WAAR) 


Raipure 


उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 


करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७१/नियोजन-२ 


२) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,अहमदनगर (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


